RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ७५ ] 


मंगळवार, जुलै ९, २०१ ९ / आषाढ १८, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जुलै २०१९ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


. 


क्रमांक सदन . २०१८ / ४६/ प्र.क्र . २१/ २०- अ. - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि महाराष्ट्र शासनाचेनिवासी आयुक्त , नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयातील जावकस्वार, नाईक , चपराशी, सफाईगार , हमाल , 
हरकामी, पहारेकरी व मजूर पदांचे ( सेवाप्रवेश) नियम, १ ९९ ३, यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाचे निवासी 
आयुक्त, नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयातील कक्षबंध परिचारक या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहे 

या नियमांना, महाराष्ट्र शासनाचे निवासी आयुक्त , नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयातील कक्षबंध परिचारक पदाचे ( सेवाप्रवेश ) 
नियम , २०१९ , असे म्हणावे. 


: 


१ . 


- 


. 


२ . या नियमांत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( क ) “विभाग ” याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीत 
विनिर्दिष्ट केलेला विभाग , असा आहे , आणि त्यामध्ये, अशा विभागाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही कार्यालयाचा समावेश होतो 

शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 
( ग ) “निवासी 

आयुक्त कार्यालय " याचा अर्थ, महाराष्ट्र 

शासनाचे निवासी 

आयुक्त , नवी दिल्ली, यांचे कार्यालय , असा आहे ; 
( घ ) “ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा " याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा. ६०) यान्वये स्थापन केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे 
आणि त्यामध्ये, शासनाने त्यास समतुल्य असल्याचे घोषित केलेल्या कोणताही परीक्षेचा समावेश होता. 


( १ ) 


भाग चार - अ - १६६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै ९, २०१ ९ / आषाढ १८, शके १९ ४१ 


३. निवासी आयुक्त यांच्या कार्यालयातील कक्षबंध परिचारक या पदावरील नियुक्ती ही , एकतर, 

( क ) ( एक ) सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींच्याबाबतीत, ज्यांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि ३८ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल 
आणि राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींच्याबाबतीत , ज्यांचे वय ४३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ; 

( दोन ) ज्यांनी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल 
( तीन ) ज्यांना मराठी भाषेचे जुजबी ( कामापुरते ) ज्ञान असेल अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल ; 

किंवा 
( ख ) महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही विभागात किंवा राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक 
क्षेत्र उपक्रमातील समकक्ष पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीची प्रतिनियुक्ती करून करण्यात येईल . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर प्रतिनियुक्तीने केलेल्या नियुक्त्यांना शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले प्रतिनियुक्तीविषयक 
नियम किंवा प्रतिनियुक्ती धोरण लागू असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतिश जोंधळे, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै ९, २०१९/ आषाढ १८, शके १९ ४१ 


eu 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 5th July 2019 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. Sadan . 2018 /46 /C.R . 21/20A . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the constitution of India and in supersession of the Dispatch Rider, Naik , Peon , Sweeper, Hamal , 
Bearer, Watchman and Mazdoor in the Office of the Resident Commissioner to the Government of 
Maharashtra , New Delhi (Recruitment) Rules , 1993 , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to 
make the following rules regulating recruitment to the post Room Attendant in the office of the Resident 
Commissioner to the Government of Maharashtra , New Delhi, as follows, namely - 

1. These rules may be called the Room Attendant, in the office of the Resident Commissioner to 
the Government of Maharashtra , New Delhi (Recruitment) Rules, 2019 . 
2. In these rules , unless the context required otherwise , - 

(a ) “ Department” means a Department specified in the FIRST SCHEDULE to the Maharashtra 
Government rules of Business made under article 166 of the constitution of India and includes any 
office under the control of such Department ; 

(b ) "Government” means the Government ofMaharashtra ; 

(C ) “ Office of the Resident Commissioner" means Office of the Resident Commissioner to 
Government of Maharashtra , New Delhi ; 

(d ) “ Secondary School Certificate Examination " means the Secondary School Certificate 
Examination conducted by the Divisional Boards constituted under the Maharashtra Secondary and 
Higher Secondary Education Boards Act, 1965 (Mah . XLI of 1965) and includes any examination 
declared by the Government to be equivalent thereto . 

3. Appointment to the post of Room Attendant in the Office of the Resident Commissioner shall 
be made either, 

( a ) by nomination from amongst candidates who , 

(i) are not less than eighteen years of age and not more than thirty eight years of age , in 
case of persons belonging to General Category ; and notmore than forty three years of age in 
case of persons belonging to Reserved Category ; 

(ii) have passed the Secondary School Certificate Examination ; 
(iii) have working knowledge of the Marathi language ; 


or 


(b ) by deputation of a suitable person holding an equivalent post in any Department of the 
Government ofMaharashtra or the Central Government or the State Public Sector Undertakings or 
the Central Public Sector Undertakings . 

4. Deputation rules or Deputation policy prescribed by the Government, from time to time, shall 
be applicable to appointments made by deputation to the post mentioned in rule 3. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH JONDHALE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


